कैद्यांना संचित रजा (Furlough)’ अभिवचन(?3101८) 


रजा मंजूरी / रुजावाढ देण्याबाबत 
-महाराष्ट्र शासन 


परिपत्रक क्र:- पीएआर Roots WRT ३२७/ पौआरएस-३ 
गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- १ ऑगस्ट, २००७. 


पहाः-शासन परिपत्रक क्र. पीएआर ४५०१/१२७/५२/पीआरपस -३ 
दि.५ मार्च, २००१ 


परिपत्रक:- 

प्रिझन्स (बॉम्बे फर्लो अँन्ड पंरोल) रुल्स,१९५९ मधिल तरतुदीनुसार कैद्यांना सोंचल 
रजा/अभिबचन रजा मंजुर करण्यात येते.केद्याना संचित रजा किती दिवसाची ब केव्हापासुन देय आहे, 
त्याबाबतचा तपशील प्रत्येक कैद्यास कारागृह प्रशासनाने नियमानुसार कळविणे बंधनकारक आहे. 
त्यानुसार संबंधितानी योग्य ती कार्यवाही करण्यात याबी करादी-अधिवचन/संचित रजेसाठी tet 
अर्ज केल्याच्या दिनांकापासुन प्रत्येक टप्प्याबर करावयाच्या कार्यवाहीसाठी शासन परिपत्रक ग्‌ह 
बिभाग क्र. पीएआर ४५०१/ १२७/५२ । पोआरएस-३ दि.५ मार्च,२००१ अन्वये कालावधी निश्‍चित 
"करुन देण्यात आला आहे. सदर परिपत्रकामधोल निदेशानुसार कैद्याने अर्ज केल्याच्या दिनांकापासुन २० 
दिवसांत त्याच्या अर्जावर निर्णय घेण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. मात्र हा. कालावधी निर्णय 
घेण्यासाठी वाजवी नंसल्याचे दिसुन आले आहे. त्या अनुषंगाने अभिबचनःसंचित रजेसाठी कैद्याने 
केलेल्या अर्जावर सक्षम प्राधिका-याने निर्णय घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे सुधारित कालावधी. निश्‍चित 
करण्यात येत आहे. " न र 


ee ee त अधिकाऱ्या "पा कराषयाचोकार्येशाही 1111112 raed र्येबाही करण्यासाठी कमार Se 
: अ.क्र. संबधित -याने करावयाची कार्यडाही ' कार्यवाही पाठी कमाल : 
: कालावधी न 


, ९, संचित (अभिवचन रजेसाठी केघाने अज करणे 1 ae aa रजा दिनांकापासून ४५ 
2. अ ' कार्यालयीन दिवस ari. 
:२९  ' कारागृह प्रशासनाने केद्याचा संचित ? आंभवचन रजेचा अज अर्ज प्रास झाल्यापासुन ६ 

| ' संबधित कारागृह उपमहानिरीक्षक! विभागीय आयुक्‍्त/पोलिस  : कार्यालयीन दिवसांत 

ii अधिक्षक यांचेकडे पाठविणे. ; 
३: संबधित पॉलिस अधिक्षक यांचेकडून संबोधत प्राधिकार्‍यास । अज प्रास meee संबंधित पोलिस अधिक्षक यांचेकडून र्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासुन । 
' अहवाल सादर करणे. : १५ कार्यालयीन दिवस ! 
SSS अहवाल पाठवण्यास होणाऱ्या विलबासाठीचा 5 कार्यालयीन दवस 11110 
! कानाबधी . ः 


GS ae SORT सक्षम res wed ~~ SRS 11111 

rec‘ अभिवचन रजंबाबत Pata सक्षम : १० कार्यालयीन दिवस । 
Se ee 00--मल- 
ART आदेश प्राप्त BTS सर्ज 


: आवश्यक सोपस्कार पुर्ण करुन 
: केद्यास तात्काळ मुक्‍त करण्यात यावे | 
कास तात्काळ मुक्‍त करण्यात याव , 


| ert ee re te a er —-—— ES . 


az दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे संशित:सक्षम प्राधिका-याने ४५ कार्यालयीन दिवसात 
संचित/ अभिवचन रजेब्राबत अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. या कालावधीमध्ये संचित? अभिवचन 
रजेच्या अर्जाषर कार्यंत्राही सक्षम प्राश्रिका-याकडुन केली जाईल. असे मा. उच्च न्यायालयास सादर 
करण्यात आले आहे. कैद्याकडुन प्राप्त होणा-या अर्जाबर कार्यबाही करताना बरील प्रमाणे निश्‍चित 
केलेल्या कालावधीचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत सर्व Matera दक्षता घ्याबी. तसेव सदर 
कालावधीचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकारी / कर्मचारी शिस्तभंगविपयकत कारबाईसकरीता पात्र 
ठरतील. यास्तब सदर सुचना सर्व अधिकारी | कर्मचा-यांच्या निदशनास आणज्यात याव्यात. तसंच 
अर्जदाराने मा. न्यायालयात दाबा केल्यास सदर प्रकरणी मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल याचीही संबंधिताना जाणीव करुन दयावी. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार ब नावाने. 


(सं.चं. मोडळर्‌) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्रति, a 
मा.राज्यपालांचे सचिष,राजभवन,मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री.यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२: . 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिब.मंश्रालयाुंबई-३२. 
मा.राज्यमंत्री (गृह) यांच खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई-< २. 
विभागीय आयुक्‍त, मुंबई/औरंगानाद“अनरावतोःनाशिक- नागपुर ब पुणे 
'पोलोस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,कुष्हे. २५ 
कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र साज्य,पृणे. 
कारागृह उपमहानिरीक्षक,५णे (मुख्यालय)/मध्य विभाग/पश्‍चिम विभाग” 
। : दक्षिण विभाग'पूर्व fags. न 
we पोलीस आयुक्‍त / पोलोस अधिक्षक 
सव कारागृह.अधिक्षक | 
सर्व अधिक्षक,जिल्हा कारागृह. 


